केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत २.० अभियान 
महाबळेश्वर नगरपरिषदेच्या सरोवर 
पुनरुज्जीवन प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत.(रु. ७.३० कोटी) 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक अमृत-२०२२/प्र.क्र.२६८/नवि-३३ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ०२ नोव्हेंबर, २०२२ 
संदर्भ :- 

१. केंद्र शासनाने केंद्र पुरस्कृत अमृत २.० अभियानाच्या ऑक्टोबर, २०२१ मध्ये 

निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सुचना 
२. नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र: अमृत २०२२/प्र. क्र.१४१/नवि - ३३, 

दिनांक १४ जुले, २०२२. 
३. नगर विकास विभाग, शासन परिपत्रक क्र: अमृत २०२२/प्र.क्र.२०३/नवि - ३३, 

दिनांक १६ सप्टेंबर, २०२२. 
४. पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, शासन निर्णय क्र: ग्रापाधो-२०२१/ 

प्र.क्र.१२२/ पापु-०६, दिनांक २९ जून, २०२२ 
५. कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, सातारा यांचे तांत्रिक मान्यतेचे 

आदेश क्र. चि शा./तांशा /१५३१/२२ , दिनांक ११ ऑक्टोबर,२०२२. 
६. दिनांक १० ऑक्टोबर, २०२२ रोजी झालेल्या अमृत २.० अभियानांतर्गत गठीत 

करण्यात आलेल्या राज्यस्तरीय तांत्रिक समितीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 


प्रस्तावना :- 


केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत २.० अभियानाची संदर्भाधीन अ.क्र. २ येथील शासन निर्णयान्वये 
सन २०२१-२२ वर्षापासून राज्यामध्ये अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. सदर अभियानांतर्गत 
सरोवर पुनरुज्जीवन, सरोवरांचे पुनरुज्जीवन व हरित क्षेत्र विकास इ. पायाभूत सुविधांची निर्मिती 
राज्यातील सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये करण्यात येणार आहे आणि यापूर्वीच्या अमृत 
अभियानांतर्गत समाविष्ट असलेल्या राज्यातील ४४ शहरांमध्ये मलनि:स्सारणाची सुविधा उपलब्ध 
करुन देण्यात येणार आहे. त्यानुसार सदर अभियानांतर्गत राज्याच्या रु. १८२३६.३९ कोटी प्रकल्प 
किंमतीच्या राज्य जलकृती आराखडयास (फक्त Capex किंमत) केंद्र शासनाने मान्यता दिलेली 
आहे. यामध्ये महाबळेश्वर नगरपरिषदेच्या सरोवर पुनरुज्जीवन प्रकल्पाचा समावेश असून 
संदर्भाधिन क्र. ५ अन्वये कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, सातारा यांनी दिलेल्या 
तांत्रिक मान्यतेनुसार त्यास राज्यस्तरीय तांत्रिक समितीच्या दिनांक १० ऑक्टोबर, २०२२ रोजीच्या 
बैठकीत मंजूरी दिलेली आहे. सदर प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांक अमृत-२०२२/प्र.क्र.२६८/नवि-३३ 


शासन निर्णय :- 

०१. केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत २.० अभियानांतर्गत महाबळेश्वर नगरपरिषदेच्या रु.७.३० कोटी 
प्रकल्प किंमतीच्या सरोवर पुनरुज्जीवन प्रकल्पास परिच्छेद क्र. २ मध्ये नमूद केलेल्या 
विवरणपत्रानुसार नमूद केल्यानुसार या शासन निर्णयाद्वारे प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 
सदर प्रकल्पाच्या वित्तीय आकृतिबंध पुढीलप्रमाणे :- 


(किंमत रु.कोटी) 
नागरी स्थानिक | प्रकल्प केंद्र राज्य नागरी स्थानिक 
स्वराज्य संस्थेचे | मंजूर शासनामार्फत शासनामार्फत स्वराज्य संस्थेचा 

नाव व वर्ग किंमत | अनुज्ञेय अनुदान | अनुज्ञेय अनुदान हिस्सा 
(प्रकल्प (प्रकल्प किंमतीच्या | (प्रकल्प किंमतीच्या 
किंमतीच्या ५०% ) ४५%) ५%) 
१ Q 3 8 4 
महाबळेश्वर 
नगरपरिषदे ७.३० ३.६५ ३.२९ ०.३७ 


०२. महाबळेश्वर नगरपरिषदेच्या सरोवर पुनरुज्जीवन प्रकल्पातील घटक व त्यांचे अंदाजित 
किंमतीचे विवरण पुढीलप्रमाणे आहे. 


कं अंदाजित रक्‍कम 
अ घटक 
(रु.) 
1 15657214 
Estimate framed for - Retaining wall, Pathway, Garden Retaining 
wall, Pitching, Stone Retaining Wall Length (43.57M), Seating 
and Flower Bed , Laterite Compound Wall ,Landscape 
2 15090492 
Estimate framed for - Desilting of water body and Existing Repair 
work 
3 16388720 
Estimate framed for -RCC retaining wall and Pitching 
4 Estimate framed for - Fountain, Pitching and Grounting 12748882 
Sub Total (A) 59885308 
4 Add Royalty charges & Quality Control Charges 1178190 
5 Add 18.00% GST Charges On A 10779355 
6 Add MJP Technical Sanction Fee 1% On A 598853 
7 Add Labour Insurance 1% On A 598853 
Grand Total 73040560 
Say Rs. 7.30 Cr. 
०३. महाबळेश्वर नगरपरिषदेच्या सदर सरोवर पुनरुज्जीवन प्रकल्पाची Opex किंमती 
महाबळेश्वर नगरपरिषदेने उभारणे आवश्‍यक आहे. सदर प्रकल्प पुर्ण करण्याचा कालावधी १२ महिने 
आहे. 
०४. महाबळेश्वर नगरपरिषदेच्या सरोवर पुनरुज्जीवन प्रकल्पास खालील अटींच्या अधीन राहून 


प्रशासकीय मंजूरी देण्यात येत आहे: - 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक अमृत-२०२२/प्र.क्र.२६८/नवि-३३ 


४.१ 


४.२ 


४.२ 


४.४ 


४.५ 


४.६ 


४.७ 


४.८ 


४.९ 


४.१० 


४.११ 


सदर प्रकल्पासाठी कार्यान्वयन यंत्रणा महाबळेश्वर नगरपरिषद राहील. 
प्रकल्पासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा हिस्सा महाबळेश्वर नगरपरिषदेमार्फत 
भरण्यात यावा. 

केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचना व राज्य शासनाच्या संदर्भाधीन शासन 
निर्णयानुसार सदर प्रकल्पाची अंमलबजावणी करणे कार्यान्वयन यंत्रणेस 
बंधनकारक राहील. 

राज्य शासनाने संदर्भाधिन क्र. २ व ३ नुसार विहित केलेल्या कार्यपध्दतीनुसार सदर 
प्रकल्पाची निविदा प्रक्रिया व अंमलबजावणी विहित कालावधीमध्ये पूर्ण करणे 
संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणेवर बंधनकारक राहील. 

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने केंद्र पुरस्कृत अमृत २.० अभियानातील प्रकल्पांसाठी 
निर्गमित केलेल्या आदर्श निविदा पुस्तिकेनुसार प्रसिध्द करणे बंधनकारक राहील. 
सदर प्रकल्पाच्या कामाचे कार्यादेश प्रशासकीय मंजूरीच्या आदेशापासून ४५ 
दिवसांच्या आत देण्यात येतील याची कार्यान्वयन यंत्रणेने दक्षता घ्यावी. 

केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत अभियानांतर्गत केंद्र शासनाने विहित केलेल्या 
सुधारणांची (२७0॥॥9)पूर्तता विहित कालावधीत पूर्ण करणे संबंधित अभियान 
शहरास बंधनकारक राहील. 

निधी वितरणाची कार्यपद्धती : केद्र शासन पुरस्कृत अमृत २.० अभियानाच्या 
मार्गदर्शक सूचनेनुसार केंद्र शासन हिऱ्याचा निधी हा तीन टप्यात (२० %--४० %+ 
४०%) वितरीत केला जाणार आहे. त्यानुसार केंद्र शासनाकडून वितरीत निधीच्या 
प्रमाणात राज्य हिश्याचा निधी केंद्र हिस्सा वितरीत करताना सोबत वितरीत केला 
जाईल. 

अमृत अभियानांतर्गत मंजूर प्रकल्पासाठी स्वहिऱ्याचा निधी उभारताना नागरी 
स्थानिक स्वराज संस्थांनी त्यांना प्राप्त होणाऱ्या वित्त आयोगाच्या निधीशी 
एककेंद्राभिमुख (Convergence) करणे आवश्‍यक राहील. यासाठी त्यांनी वित्त 
आयोगातून मिळणारा निधी चिन्हांकीत करून ठेवावा. 

सदर अभियानाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार सदर प्रकल्पासाठी वितरीत करण्यात 
येणारा निधी हा कार्यात्मक परिणामावर आधारित असणार आहे. तसेच, सदर 
कार्यात्मक परिणामाची पूर्तता न झाल्यास सदर प्रकल्पास निधी वितरीत करण्यात 
येणार नाही. सदर बाबींची पूर्तता करण्याची संपूर्ण जबाबदारी मुख्याधिकारी, 
महाबळेश्वर नगरपरिषद यांची राहील. 

सदर प्रकल्पासाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या हिऱ्याचा प्रथम हप्त्याचा निधी 
कार्यादेश निर्गमित केल्यानंतर महाबळेश्वर नगरपरिषदेस वितरीत करण्यात येईल. 
त्यानुसार केंद्र शासनाने विहित केल्यानुसार उपयोगिता प्रमाणपत्र केंद्र शासनास 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांक अमृत-२०२२/प्र.क्र.२६८/नवि-३३ 


०५. 


४.१२ 


8.93 


४.१४ 


४.१५ 


४.१६ 


४.१७ 


४.१८ 


सादर केल्यानंतर व कार्यात्मक परिणामे साध्य केल्यानंतर पुढील हप्त्याचा केंद्र 
हिऱ्याचा व त्याप्रमाणात राज्य हिऱ्याचा निधी वितरीत करण्यात येईल. 
अभियानाच्या वित्तिय आकृतीबंधानुसार केंद्र व राज्य शासनाने वितरीत केलेल्या 
निधीच्या प्रमाणात नागरी स्थानिक स्वराज संस्था हिऱ्याचा निधी उभा करून सदर 
खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र केंद्र शासनाने विहित केलेल्या प्रपत्रात शासनास 
सादर करणे संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज संस्थेवर बंधनकारक असणार आहे. 
सदर प्रकल्पासाठी निधी वितरीत करताना दिलेल्या सूचनांनुसार, सदर 
प्रकल्पासाठी केंद्र व राज्य शासनाने वितरीत निधीच्या प्रमाणात महाबळेश्वर 
नगरपरिषदेने स्वतंत्र बँक खाते उघडून त्यामध्ये निधी ठेवणे अनिवार्य राहील. सदर 
प्रकल्पासाठी वितरीत केलेला निधी त्याच प्रकल्पासाठी वापरणे बंधनकारक असून 
त्याचा वापर इतर प्रयोजनार्थ केल्यास सदर बाब ही गंभीर वित्तिय अनियमितता 
समजण्यात येईल. 

सदर प्रकल्पाची अंमलबजावणी विहित कालावधीत पूर्ण करण्याची सर्वस्वी 
जबाबदारी ही संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणा, प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार व प्रकल्प 
व्यवस्थापन विकास व व्यवस्थापन सल्लागार यांची संयुक्‍तरीत्या राहील. 

प्रकल्पाचे काम सुरु झाल्यानंतर प्रकल्प व्यवस्थापक सल्लागाराने कामाची गुणवत्ता 
व देयके प्रमाणित केल्यानंतर उपलब्ध निधीच्या मर्यादेत कामाची देयके १५ 
दिवसांत संबंधित कंत्राटदारास देण्याची जबाबदारी संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणेची 
राहील. 

अमृत २.० अभियानांतर्गत मार्गदर्शक सूचनेनुसार संदर्भाधिन क्र.०३ नुसार सदर 
प्रकल्पासाठी प्रकल्प व्यवस्थापक सल्लागाराची नेमणूक करावी. त्यामध्ये नमूद 
केल्यानूसार प्रकल्प व्यवस्थापक शुल्क अदा करावे तसा ठराव संबंधीत नागरी 
स्थानिक स्वराज्य संस्थेने करणे बंधनकारक राहील. 

सदर प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी आवश्‍यक असलेली सर्व ना हरकत प्रमाणपत्रे तसेच 
जागा उपलब्ध करुन घेण्याची कार्यवाही प्रकल्पाचे कार्यादेश देण्यापूर्वी करण्यात 
यावी. 

महाबळेश्वर नगरपरिषदेस यापूर्वी इतर कोणत्याही योजनेंतर्गत मंजुर करण्यात 
आलेल्या प्रकल्पातील उपांगे व या प्रकल्पातील उपांगे यामध्ये व्दिरुक्ती 
(Duplication) होत नसल्याची खातरजमा करण्याची जबाबादरी संबंधीत नागरी 
स्थानिक स्वराज्य संस्था, या प्रकल्पाचे व्यवस्थापन सल्लागार व महाराष्ट्र जीवन 
प्राधिकरण यांची राहील. 


केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत २.० अभियांनाच्या केंद्र शासनाने निर्गमित केलेल्या सर्व 


मार्गदर्शक सुचना महाबळेश्वर नगरपरिषदेच्या सरोवर पुनरुज्जीवन प्रकल्पास लागू 
राहतील. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांक अमृत-२०२२/प्र.क्र.२६८/नवि-३३ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२११०२११५७२०१४२५ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 


प्रति, 


०७८ Av AD -5 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SHRIKANT C 


SHRIKANT 222% sracsnrrcanoce 


o=Mantralaya, ou=URBAN 

DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
C A N DG F email=shrikant.andge@nic.in, c=US 

Date: 2022.11.03 11:54:20 +05'30' 


(श्रीकांत आंडगे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा .मुख्यमंत्री यांचे अप्पर मुख्य सचिव, मंत्राळय, मुंबई 
मा.मंत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) विभाग यांचे खाजगी सचिव. 
अप्पर मुख्य सचिव, वित्त विभाग यांचे स्वीय सहायक 

अप्पर मुख्य सचिव,नियोजन विभाग यांचे स्वीय सहायक 

प्रधान सचिव, पाणी पुरवठा विभाग यांचे स्वीय सहायक 

प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग (२) यांचे स्वीय सहायक 


७. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण,मुंबई. 


. आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय ,मुंबई. 


कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र नागरी विकास अभियान संचालनालय, मुंबई 


. विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग. 

. जिल्हाधिकारी, सातारा 

. जिल्हा प्रशासन अधिकारी, सातारा 

. मुख्याधिकारी,महाबळेश्वर नगरपरिषद. 
. निवडनस्ती, नवि-३३. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


